सन २०१८-१९ मधील अर्थसंकल्पित 
तरतुदींचे वितरण करणेबाबत. 

छत्रपती शिवाजी महाराज होतकरी सन्मान 
योजना (राज्यस्तर) (२४३५ ००८२). 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं ०३१८/प्र.क्र.७५/२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- 


१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक कृकमा ०६१७ / प्र.क्र.१२७/२-स 
दि. २८.६.२०१७, दि. ८.९.२०१७, दि.७.१२.२०१७, दि.२८.२.२०१८, दि.३१.३.२०१८, 
दि.१६.४.२०१८ व दि.२.५.२०१८ 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन शुद्धीपत्र क्रमांक कृकमा ०६१७ / प्र.क्र.१२७/ २-स 
दि. ५.७.२०१७, दि.२०.७.२०१७ व दि.१२.१२.२०१७ 
३) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक कृकमा ०४१८ / प्र.क्र.५३/२-स 
दि. ९.५.२०१८ व दि.५.६.२०१८ 
४) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक कृकमा ०४१८ / प्र.क्र.५३/ २-स 
दि. 29.4.209¢ 
५) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक कृकमा ०७१८ / प्र.क्र.११८/ २-स 
दि.१०.८.२०१८ 
६) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक PHA ०६१८ / प्र.क्र.१०६/ २-स 
दि.२९.९.२०१८ 
७ सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं ०३१८/प्र.क्र.७५/२-स 
दि. ४.५.२०१८, दि. २.६.२०१८ व दि.२८.९.२०१८ व दि.२६.१०.२०१८ 
८) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा --प्रश्ा ५, दि.१०.५.२०१६ 
९) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.२.४.२०१८ 


प्रस्तावना:- 

राज्यामध्ये सन २००९-१० पासून असलेल्या सततच्या दुष्काळ व नापिकीमुळे कर्जबाजारी 
झालेल्या शोतक-यांना दिलासा देण्यासाठी दि.२४.६.२०१७ च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मिळालेल्या 
मान्यतेनुसार शासन निर्णय दि. २८.६.२०१७ अन्वये “छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- 
२०१७” घोषित करण्यात आलेली आहे. तदनंतर सदर योजनेचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा 
या दृष्टीने,वरील “वाचा-” येथे नमूद केलेल्या अ.क्र.१ ते ६ येथील सहकार विभागाच्या शासन निर्णय व 
शुद्धीपत्रकान्वये वेळोवेळी या योजनेत बदल करण्यात आला आहे. 

“छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७ (राज्य स्तर) (२४३५ ००८२)” 
अर्थसहाय्य या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बाबनिहाय खर्चाकरीता सन २०१८-१९या आर्थिक वर्षातील 
उपलब्ध तरतुदीमधून निधी वितरीत करण्याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०३१८/प्र.क्र.७५/२-स 


शासन निर्णय:- 

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ राज्यस्तर (२४३५ ००८२) या योजने 
अंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात रू. ७८८०००.०० लाख एवढी तरतूद अर्थसंकल्पित केलेली 
आहे. या योजने अंतर्गत Meera कर्जखात्यांत कर्जमाफीची रक्‍कम जमा करण्यासाठी 33- 
अर्थसहाय्य या बाबीसाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध रू. ७८६७००.०० लाख निधीपैकी 
रू.७००००.०० ळाख निधी शासन निर्णय दि. ४.५.२०१८ , रू.१०००००.०० लाख निधी शासन निर्णय दि. 
२.६.२०१८, रू.६००००.०० लाख निधी शासन निर्णय दि. २८.९.२०१८ व रू.६००००.०० लाख निधी 
शासन निर्णय दि. २६.१०.२०१८ अन्वये बीडीएस वर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत 
-३३ अर्थसहाय्य या बाबीखाली उर्वरित रू. ४,९६,७००.०० लाख उपलब्ध तरतुदीमधून रू. १०००००.०० 
लाख (रू. १०००.०० कोटी) (NH हजार कोटी फक्त) एवढा निधी वितरित करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.०२.४.२०१८ अन्वये उपरोक्‍त 
बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील तसेच या 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या सर्व संबंधित बाबींची पूर्तता होत आहे. 

३. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त विभागाच्या उपरोक्त 
वाचा क्र ८ व ९ येथील शासन परिपत्रकामधील सूचनांचे पालन करावे. 


४. वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा प्रशा ५, दिनांक १०.५.२०१६ मधील 
परिच्छेद “अ” नुसार या प्रकरणी माहिती खालीलप्रमाणे आहे :- 
महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१८ निधी वितरण वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं 
२०१८/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.०२.४.२०१८ अन्वये उपरोक्त बाबींखाळी खर्च करण्यास विभागास अधिकार 
प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 
१) मंजूर निधी :- या योजनेसाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी एकूण रु.७८८०.०० 
कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित असून सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय 
क्र. अर्थसं ०३१८/प्र.क्र.७५/२-स दि. ४.५.२०१८ अन्वये योजनेच्या (२४३५००८२) या 
लेखाशीर्षाखालील ३३- अर्थसहाय्य या बाबीसाठी २०१८-१९ या वर्षासाठी उपलब्ध 
रू. ७८६७००.०० लाख निधीपैकी रू.२९००००.०० लाख रू. निधी वितरित केला आहे. 
2) सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वितरीत केलेल्या निधीपैकी वेळोवेळी प्रसिद्ध होणाऱ्या ग्रीन 
लीस्ट नुसार निधी खर्च केला जात आहे. 
३) ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत १ वर्षापासूनचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. :- लागू नाही. 
४) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही 
किंवा येणे रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 
५) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे :- होय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०३१८/प्र.क्र.७५/२-स 


६)बांधकाम विषयक प्रस्तांवाना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात करावा. :- लागू नाही. 

) खरेदीविषयक प्रक्रिया अद्ययावत संबंधित शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा :- लागू नाही. 
८) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी :- लागू नाही. 


५. सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे अधिनस्त अप्पर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आळे 
आहे. सदर निधी आहरण करुन हा खर्च वेळेत होईल हे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच या बाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास 


पाठवावी. 
हः सदरहू रक्‍कम मागणी क्रमांक व्ही- २, २४३५-- इतर कृषिविषयक कार्यक्रम, ००, ६० - इतर, 
१०१ -- शोतक-यांच्या कर्ज माफीसाठी योजना, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- 
२०१७ (राज्य स्तर) (२४३५ ००८२)-३३ अर्थसहाय्य (दत्तमत) या लेखाशीर्षाखाळीळ सन २०१८-१९ या 
वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून खर्च करण्यात यावा. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१८ निधी वितरण वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.०२.४.२०१८ अन्वये विभागास अधिकार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे, या परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर 
प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८११२२१५०५३७१९०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tally signed by Ramesh Shankarrao 50109 


Ramesh Shankarrao mete Severaent farsi Coopton Nang 


4.20=fed1b2ed6e1 e4aca719170d9eae8aa251ee28dc56c75d8a65acb 
34103d45bd48, 


Shingte Snape och shetroshage 
(aT शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
३. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. (सर्व) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०३१८/प्र.क्र.७५/२-स 


५. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. (सर्व) 
६. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कोषागार अधिकारी, पुणे. 
. अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार पणन व Galery विभाग, मंत्रालय मुंबई 
१०. निवड नस्ती-२-स. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


